विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या 
अनुषंगाने नायब तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२४/प्र.क्र.१७७/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - २३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :-१) मा.भारत निवडणुक आयोगाच्या अधिसुचना दि.१६.०९.२०१९, दि.१७.०३.२०२१, 
दि.२२.११.२०२१ व दि.२४.११.२०२२ 
2) मा.भारत निवडणुक आयोगाचे पत्र क्र.437/6/1॥51/लाग]॥९1/॥00/2024, 
दि.३१.०७.२०२४ 
३) प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणुक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र दि.०५.०८.२०२४ 
४) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकिय कर्तव्य पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
शासन आदेश :- 
उक्त संदर्भ क्र.२ येथे नमूद TAA ALAR निवडणुक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक- 
२०२४ च्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. सदर पत्रामध्ये 
मा.भारत निवडणूक आयोगाने बदल्या / पदस्थापना संबंधीच्या सूचना लागू होतील वा होणार नाहीत अशा 
अधिकाऱ्यांची पदनामे निश्चित केलेली आहे. त्यानुषंगाने निवडणूकीश्ी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या / पदस्थापना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तपशील उपलब्ध करुन घेण्याचे निर्देश उक्त 
संदर्भाधीन पत्र क्र.३ येथील पत्रान्वये प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणुक अधिकारी यांनी सर्व विभागांना दिलेले 
आहे. 


उक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील अधिसूचनांन्वये नायब तहसीलदार संवर्गातील निवडणुकीशी संबंधित 
Assistant Returning Officer व Assistant Electoral Returning Officer ही पदे अधिसुचित केलेली आहेत. 
सदर पदावर कार्यरत नायब तहसीलदार यांच्यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र.२ येथील पत्रात नमूद निकषानुसार 
बदलीस पात्र खालील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HSA ४(४ व 
४(५) मधील तरतुदीनुसार आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या अनुषंगाने प्रशासकीय 
कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | विभागाचे | नायब तहसिलदाराचे We कार्यरत पदनाम बदलीने दिलेली पदस्थापना 
क्र. नाव नाव 
al 2 3 | ५ 
। छत्रपती श्रीमती सुप्रिया श्रीमंत | नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार (महसूल-२), 
संभाजीनगर | वक्‍ते (निवडणूक १०८), तहसील | तहसिल कार्यालय वडवणी, जि. 
कार्यालय छत्रपती बीड या रिक्‍त पदावर 
संभाजीनगर, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर 


२ | छत्रपती श्री .मुकुंद उन्हाळे | नायब तहसिलदार नायब तहसीलदार (निवडणूक 
संभाजीनगर (निवडणूक) तहसील १०८), तहसील कार्यालय छत्रपती 
कार्यालय बदनापूर, जि. संभाजीनगर, जि. छत्रपती 
जालना संभाजीनगर (श्रीम. वक्ते यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
3 | छत्रपती श्री. एस. एस. | नायब तहसिलदार नायब तहसीलदार (निवडणुक), 
संभाजीनगर | भोसीकर (निवडणूक), तहसिल तहसिल कार्यालय अहमदपुर, जि. 
कार्यालय लोहा, जि. ळातुर (या श्री. बनकर यांच्या 
नांदेड बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
४ | छत्रपती श्री.बी.व्ही. बेरुळे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार (संगायो), 
संभाजीनगर (महसूल-२) तहसील तहसिल कार्यालय उमरगा, जि. 
कार्यालय लातूर, जि लातुर | धाराशिव या रिक्‍त पदावर 
५ | छत्रपती श्री. तुकाराम किशन | नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
संभाजीनगर | बनकर (निवडणूक) तहसील अधिकारी कार्यालय frets, जि. 
कार्यालय अहमदपुर, जि । छत्रपती संभाजीनगर या रिक्‍त 
लातुर पदावर 
६ । कोंकण श्री.गणपत पांडुरंग । नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार, 
शिंगाडे (महसूल), तहसिल उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण), 
कार्यालय उल्हासनगर, | Hol, जि. मुंबई उपनगर या रिक्‍त 
जि. ठाणे पदावर 
७ | कोंकण श्री.मनोज शांकर नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार-१, 
मुसळे (महसूल), तहसिल उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का., 
कार्यालय सावंतवाडी, जि. | घाटकोपर, जि. मुंबई उपनगर या 
सिंधुदुर्ग रिक्‍त पदावर 
८ | कोंकण श्री. शिवाजी चौरे । नायब तहसलीदार नायब तहसिलदार (संगायो), 
उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई 
कार्यालय (अति/निष्का) शहर, जि. मुंबई शहर या Raa 
बांद्रा-१ , जि. मुंबई उपनगर | पदावर 
९ | कोंकण श्री. सुरेंद्र सिताराम | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (संगायो), 
कांबळे (निवडणुक), तहसिल तहसिल कार्यालय देवगड, 
कार्यालय रत्नागिरी, जि. । जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
रत्नागिरी 
i कोंकण श्री.धर्मराज जालींदर | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार-२, 
पाटील (महसूल), तहसिल उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) 
कार्यालय म्हसळा, जि. घाटकोपर, जि. मुंबई उपनगर या 
रायगड रिक्‍त पदावर 
श्‌ कोंकण श्री.संतोष सोनू नायब तहसिलदार, नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
खरात (कुळवहिवाट शाखा), तहसिल कार्यालय रत्नागिरी, जि. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय | रत्नागिरी या (श्री. कांबळे यांच्या 
सिंधुदुर्ग, जि. सिंधुदुर्ग बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
१२ | कोंकण श्री. धनंजय हरश्चिद्र | नायब तहसिलदार, नायब तहसिलदार, उप 
कांबळे विभागीय आयुक्‍त जिल्हाधिकारी  (अति./निष्का., 


कार्यालय, कोंकण विभाग, 
नवी मुंबई. 


मुलुंड (प.), जि. मुंबई उपनगर 
(१५६, विक्रोळी विसमस) या रिक्‍त 
पदावर 


१३ | कोकण श्रीमती सुरेखा नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार, 
अशोक घुगे (महसूल), तहसिल उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.), 
कार्यालय तळा, जि. मुलुंड (प.), जि. मुंबई उपनगर 
रायगड (१७० घाटकोपर (पु) या रिक्‍त 
पदावर 
१४ | कोंकण श्री.देपक गणपत | नायब तहसिलदार, नायब तहसिलदार, 
गडग (कुळवहिवाट), उपजिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय  ।बांद्रा-१, जि. मुंबई उपनगर (१६५ 
पालघर, जि.पाळघर अंधेरी (प.) या रिक्‍त पदावर 
१५ | नागपूर श्री.एम. के. मिश्रा । नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार, तहसिल 
(निवडणूक), तहसिल कार्यालय पारशिवनी, जि. नागपूर 
कार्यालय एटापल्ली, जि. 
गडचिरोली 
१६ । नागपूर श्री. एस. आय. पवार | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
(निवडणूक), तहसिल तहसिल कार्यालय लाखांदूर, जि. 
कार्यालय देवळी, जि.वर्धा | भंडारा 
१७ | नागपूर श्री. गुणवंत भुजाडे | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (नियमित), 
(निवडणूक), तहसिल तहसिल कार्यालय काटोल, जि. 
कार्यालय आमगाव, जि. नागपूर 
गोंदिया 
१८ | नागपूर श्री.ओंकार Harare | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (संगायो), 
ठाकरे (संगायो), तहसिल तहसिल कार्यालय मुल, जि. 
कार्यालय मुल, जि. चंद्रपूर । चंद्रपूर या पदावर एक वर्ष 
मुदतवाढ 
१९ । पुणे श्री. विनय साताप्पा | नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
कौलवकर (निवडणूक), तहसिल तहसिळ कार्यालय दक्षिण 
कार्यालय कागल, जि. सोलापूर, जि. सोलापूर 
कोल्हापूर 
२० | पुणे श्री.संदिप भारत| नायब तहसिलदार निवासी नायब तहसिलदार, 
पाटील (महसूल), तहसिल तहसिल कार्यालय पुरंदर, जि. 
कार्यालय मिरज, जि. पुणे 
सांगली 


२. 


सदर ACT तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात 


आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या पदावरुन या आदेशान्वये शासन 
स्तरावरुन एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधितांनी विभागीय आयुक्‍त यांना सादर करावा. 


३. 


संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 


सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या उक्त 
तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
त्यांचेविरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन निर्णय, क्र. 


संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांच्या 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. संबंधित अधिकारी बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू न झाल्यास 
शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज 
स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत 
करावेत. 


६. उपरोक्त आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरुन तात्पुरते व्यवस्थेने 
पदस्थापना दिलेली असल्यास अशा अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त यांनी अन्य रिक्‍त पदावर पदस्थापना द्यावी. 
७. सदरहू आदेशानुसार बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी व गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०९२३१७४५४४८५१९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावांने 


Digitally signed by SHRI 


SHRIKANT See 
MADHUKAR MOHITE पाना 
(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


) 
) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 

) 

) 

) 


ES) 


CC ww 


Cc 
eS 


प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणुक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपुर / मुंबई. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) संबंधित आहरण व वितरण अधिकारी. 


Nn GSO 


2) 


११) सर्व संबंधीत अधिकारी ( संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत) 
१२) सह सचिव (ई-९) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


